दिनांक 30 जून रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या/होणाऱ्या 
कर्मचाऱ्यांना लगतच्या १ जुलै रोजीची काल्पनिक 
वेतनवाढ विचारात घेऊन सेवानिवृत्तीवेतन निश्चित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: न्यायाप्र-२८२३/प्र.क्र.४३/टिएनटी - 3 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
तारीख: ०७ जुले, २०२३. 


वाचा - 


१) झासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक : वेतन २०२३/प्र.क्र.१३/सेवा-३, दि.२८/०६/२०२३. 


प्रस्तावना- 

उपरोक्त संदर्भ क्र.१ च्या शासन परित्रकान्वये दिनांक ३० जून रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या/होणाऱ्या 
कर्मचार्‍यांना लगतच्या १ जुले रोजीची काल्पनिक वेतनवाढ विचारात घेऊन सेवानिवृत्तीवेतन निश्चित 
करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. सदर सूचना खाजगी अनुदानित शाळांमधील 
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी क्षेत्रिय कार्यालयांच्या निदर्शनास आणण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रक - 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ अन्वये दिलेल्या सूचना खाजगी १००% अनुदानित शाळांमधील 
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत लागू करण्यात येत आहे. सदर सूचनांचे तंतोतंत पालन 
करण्यात यावे. 
२. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०७०७१३०२४४४३२१ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
TUSHAR VASANT या os 


10a80926e9b7ee5db235979452f3f9e89181 186 


34069a6cc7a22b9Ff, ICode=400032, 
serialNumber=1A39CEF3C157B9EEGA2ABE5779ACF233682613F7B 
9C335D6BF4877267695CECA, cn=TUSHAR VASANT MAHAJAN 

e: 2023, 


07.07 13:04:17 +05'30' 


(तुषार महाजन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल मुंबई 

२. मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे विशोष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
३. प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

४. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र १/२, मुंबई, नागपूर 

५. महालेखापाल, (लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र 9/2, मुंबई, नागपूर 


शासन परिपत्रक क्रमांकः न्यायाप्र-२८२३/प्र.क्र.४३/टिएनटी - 3 


६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी 

७. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८. शिक्षण संचालक ( प्राथमिक) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

९. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१०. संचालक, विद्यापरिषद, पुणे 

११. संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई, 

१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१३. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

१४. सर्व शिक्षणाधिकारी / शिक्षण निरीक्षक ( माध्यमिक / प्राथमिक ) 

१५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१६. सर्व अधिक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक (प्राथमिक/माध्यमिक) 
१७. वित्त विभाग ( सेवा-३), मंत्रालय, मुंबई 

१८. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, अर्थसंकल्प कार्यासन / संगणक शाखा, मंत्रालय, मुंबई 
१९. निवड नस्ती-टिएनटी-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


